राज्यातील ९ शासकीय अनिवासी क्रीडा 
प्रबोधिनी / क्रीडा अकादमींना सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षासाठी दैनंदिन देखभाल 
दुरुस्तीकरिता निधी वितरीत करणेबाबत- 
लेखाशिर्ष (२२०४-५३९५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 
१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.क्रीडायो-३११३/प्र.क्र.४५/१३/क्रीयुसे-३, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१३. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र: शिक्रीपी/अनिवासी/निमा/२०२३-२४/का- 
११/११९१, दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
राज्यात शारिरीक शिक्षण व क्रीडा शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासाठी, क्रीडा विद्यापीठ/क्रीडा 
प्रबोधिनी स्थापन करण्याचा पहिला टप्पा म्हणून पुणे येथील शिवछत्रपती क्रीडानगरी येथे मध्यवर्ती 
क्रीडा केंद्र व राज्यातील वेगवेगळया ठिकाणी क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करण्यास संदर्भाधिन क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ९ निवासी व अनिवासी 
शासकीय क्रीडा प्रबोधिनी कार्यान्वित आहेत. 


या क्रीडा प्रबोधिनींमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या अनिवासी प्रशिक्षणार्थीना आहारभत्ता, वैद्यकीय 
उपचार, स्पर्धा सहभाग, विमा संरक्षण, क्रीडा गणवेड्ठा व क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य इ. 
बाबींकरिता शासनाद्वारे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. तसेच, क्रीडा प्रबोधिनीच्या दैनंदिन 
देखभाल व दुरुस्तीसाठी शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. आयुक्त, क्रीडा व युवक 
सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र.२ अन्वये सदर नऊ अनिवासी शासकीय क्रीडा 
प्रबोधिनी/ अकादमींमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या १०८ प्रशिक्षणार्थींच्या उपरोक्‍त बाबींवरील खर्चासाठी 
रु.२००.६८ लक्ष निधी वितरीत करण्याची विनंती केळी आहे. याअनुषंगाने राज्यातील अनिवासी 
शासकीय क्रीडा प्रबोधिनी/क्रीडा अकादमींना सन २०२३-२३ या चालू आर्थिक वर्षासाठी खर्चाकरिता 
निधी उपलब्धतेनुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील ९ शासकीय अनिवासी क्रीडा प्रबोधिनी/क्रीडा अकादमी यांना आर्थिक वर्ष २०२३- 
२४ साठी मागणी क्रमांक ई-३, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (३३)(०२), जिल्हा स्तरावर 
बिगरनिवासी क्रीडा अकादमी स्थापन करणे (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०४- 
५३९५) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत रु.५००.०० लक्ष तरतूदीमधून रु.२००.६८ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


२. उपरोक्त वितरीत निधी सन २०२३-२४ साठी, मागणी क्रमांक ई-३, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, 
क्रीडा व खेळ, (33)(02), जिल्हा स्तरावर बिगरनिवासी क्रीडा अकादमी स्थापन करणे (कार्यक्रम), ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०४-५३९५) याखाली चाळू आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. तसेच, वितरीत निधीच्या विनियोगाबाबत आवश्‍यक उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागाला प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत तसेच, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.८७/१४७१, 
दि.०९.०२.२०२४, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३६/व्यय-५, दि.२७.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१८५३४१७२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY GANPAT SHELAR 

S A N J AY G A N p AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=263b4f9b2e6c7£465 1f520c2fda02e43eSc68ece3f63b2e254e 
5c909eca09ef8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHELAR या 
(संजय शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
९. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१३. सर्व संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१४. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 
१५. नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१६. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


